सातव्या वेतन आयोगानुसार दि. १ जानेवारी २०१६ ते 
दि. ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त 
झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित 
अंशराशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.०५.०२.२०२१ 
२) शासन पूरकपत्र, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.१२.०७.२०२१ 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.२२.०३.२०२२ 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.०७.११.२०२२ 
शासन परिपत्रक 
दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले 
आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराश्ीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे, 
अशा निवृत्तिवेतनधारकांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारित अंडाराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आला 
आहे. तसेच संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ०७.११.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये सुधारित seared 
प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्यास दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. तथापि, अद्यापही दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या 
निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंशराशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक 
प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असून त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता 
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले अंशराशीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यास दि. ३१.१२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी 


कार्यालय प्रमुखांची राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 

३. ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे SAM मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर 
विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अज्ञासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील 
निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील परिपत्रक योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील. 

४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर 
करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू 
राहील. 

५. सदर परिपत्रकातील तरतुदी अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्तिवेतनधारक / राजकीय 
निवृत्तिवेतनधारक / स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनधारक / शौर्यपदकभत्ता निवृत्तिवेतनधारक / जखम अथवा इजा 
निवृत्तिवेतनधारक यांना लागू होणार नाहीत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१९१५२२१८४४०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


DR RAJENDRA रा 


2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f  6af6f81 c69ca03Bff6f251178cfc9e6d815fd95b 
5367b07, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ri 


UTTAMRAO GADEKAR ‘a 
(डॉ. राजेंद्र गाडेकर ) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
१०) सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
99) मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


-O 


A 


AN 


०८ 


लत 
eS 
Ye vwaeowereveowv TP अचल के 


mM 


N S 


2) 


92) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 
१३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR परिपत्रक क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 


१४) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई- ४०० ०३२ 
१५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६) मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 
१७) राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 
१८) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्वी 
१९) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 
२०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग 
29) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
२३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
२५) सर्व विभागीय आयुक्त 
२६) सर्व जिल्हाधिकारी 
२७ मंत्रालयातील सर्व विभाग 
२८) मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 
२९) सचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
३०) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
३१ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
३२) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


33) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३४) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 
३५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३६) सर्व कोषागार अधिकारी. 

३७) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

३८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा ) मुंबई, 

३९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( अपील शाखा) मुंबई. 

४०) प्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

४१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

४२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

४३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

४४) संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४५) संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४७) संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई 

४८) कुल सचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे 

४९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई - Yoo 032 
५०) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

५१) निवड नस्ती (कार्यासन सेवा-४) वित्त विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


